अँड. श्री. रणजीत कुमार, विशेष समुपदेशी, 
(Special 00५156) मा. सर्वोच्च न्यायलय, दिल्ली 
यांची व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नाजक २०२४/प्र.क्र.७३/नाजकधा 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १६ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा- १. विधी व न्याय विभागाचे पत्र क्र. २५९-२०२३/ई, दि.१७.०३.२०२३. 
२. शासन पत्र क्र.याचिका २०२०/प्र.क्र.५११/नाजकधा-१ (नाजकधा), दि.२३.०३.२०२३. 
व्य श्री. सिध्दार्थ धर्माधिकारी, (Chief Standing Counsel & Government Advocate) मा. सर्वोच्च 
न्यायालय, दिल्ली यांचे देयक, दि. १३.१२.२०२३ व दि.१५.१०.२०२०. 


प्रस्तावना - 

मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल सिव्हील अपील क्र.७३३६/२०१९ (शिवडांकर शिवराम सिंह 
विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) मध्ये शासनाची बाजू मांडण्याकरिता अँड. श्री. रणजीत कुमार, विशेष समुपदेशी, 
मा. सर्वोच्च न्यायलय यांची नियुक्‍ती विधी व न्याय विभागाच्या दिनांक १७.०३.२०२३ च्या पत्रान्वये करण्यात आली 
होती. त्या अनुषंगाने अँड. श्री. रणजीत कुमार यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय - 

मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल सिव्हील अपील क्र.७३३६/२०१९ (शिवडांकर शिवराम सिंह विरूद्ध 
महाराष्ट्र शासन व इतर) मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी अँड. श्री. रणजीत कुमार, विशेष समुपदेशी (Special 
Counsel), मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांना रू. २२,००,०००/- (अक्षरी रूपये बावीस लाख फक्त) इतकी 
व्यावसायिक फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली एकुण रू. २२,००,०००/- (अक्षरी रु. बावीस लाख फक्त) 
इतकी रक्‍कम Mr. Ranjit Kumar, Bank Name- State Bank of India, Branch- New Delhi, Account 
Type-Saving, Account No. 30029670957, Amt- 22,00,000/- IFSC Code- SBIN0017180 यांचे नावे 
RTGS करण्यात यावी. 


०३. सदर रक्कम वितरीत करण्याकरिता कार्यासन अधिकारी (नवि-५), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे 
आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. तसेच उप सचिव (नवि-५), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे 
नियंत्रण अधिकारी राहतील. 


०४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.एफ-३, 2249, सचिवाळय-सामाजिक सेवा, ०९०, 
सचिवालय, (००) (०१) नगर विकास विभाग लेखाशीर्ष (२२५१००९८) अनिवार्य, (२८) व्यावसायिक सेवा” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाजक २०२४/प्र.क्र.9७३/नाजकधा 


०५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग अनु. क्र. 
४९ नियम क्र.१६६-अ अन्वये प्राप्त प्रशासकीय विभागांना असलेल्या अधिकारांतर्गत, तसेच विधी व न्याय 
विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१६१७०७४९७२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc za AO 


Digitally signed by RAM APPARAO SABANE 


R A M A Pp Pp A R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f94408aa7778564c8308bc926f7c426202baeba84c93d37c63b9a008F 
6abd651, postalCode=400032, st=M: hi 


0 
ialNumber=A016826B42BFD50DA9289ADAB7343D06945234EA788393FE6 
1E0E12977EE7728, RAM APPARAO SABANE 


(राम साबणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (नवि-५), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. श्री. सिध्दार्थ धर्माधिकारी, Chief Standing Consel & Government Advocate), न्यु. महाराष्ट्र 


सदन, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली ११०००१. 


. निवडनस्ती (नाजकधा), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


